अँड.श्री. प्रदिप घरत, विशेष सरकारी 
अभियोक्ता यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत 

कळंबोली पो.ठाणे गु.र.क्र.२९/१७, कलम ३०२, 
२०१, ३६४, ५०६(२), ५०४, ३२३, ११४, ३४ 
भा.दं.वि मध्ये मा. उच्च न्यायालय मुंबई व मा. 
सत्र न्यायालय अलिबाग / पनवेल येथील 
न्यायालयीन कामकाजासाठी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक :-एसपीपी-०५१८/प्र.क्र.१७०/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २० ऑक्टोबर, 2023. 


वाचा :- (१) शासनअधिसूचना, विधि व न्याय विभाग, एसपीपी/२४१९/यु.ओ.आर.१७/डी १४, 
दि. २२.०४.२०१९. 

(२) शासन निर्णय क्रमांक :-एसपीपी-०५१८/प्र.क्र.१७०/पोल-१०, दि. ०२.१२.२०१९ 

(३) शासन शुध्दिपत्रक क्र. :-एसपीपी-०५१८/प्र.क्र.१७०/पोल-१०, दि. १७.०१.२०२० 


शासन शुध्दिपत्रक :- 
वाचा येथील क्रमांक २ च्या शासन निर्णयात पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत 


आहे. 
शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.३ मध्ये खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात आले आहे. 
यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, “२०५५ पोलीस, (co) 
(१०८), राज्य पोलीस मुख्यालय (०२) (०१), TEX पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७), २८- 
व्यावसायिक सेवा” या लेखाश्ीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या 
उपलब्धतेच्या अधीन आणि मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात 
यावा. 


आता सुधारणेसह पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 
यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्रमांक बी-१, २०५५ पोलीस -(००) 
१०९, जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८)- २८ व्यायसायिक सेवा* 
या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या 
अधीन आणि मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः एसपीपी-०५१८/प्र.क्र.१७०/पोल-१० 


२. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०२५१११२२०९६२९ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HARESHWAR NAMDEO SAHANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


DEPARTMENT, 
H A R F S H WA R 2.5.4.20=c666d6034b5e98c5d1bd37af6d50b3277469ad6a9 


c55fe42051469194c47c2d0, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


N AM D EO SA HA N E serialNumber=A0C4666E299E972427F9DABEDD7FF52FB53 
13B50COD9A59C64EC908916651EC1, cn=HARESHWAR 
NAMDEO SAHANE 
Date: 2023.10.25 11:15:22 +05'30' 


(हरेश्वर ना. सहाणे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


-O 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई-१, महाराष्ट्र राज्य. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

विधि व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

अँड. प्रदिप घरत, विशेष सरकारी अभियोक्ता (पोळीस आयुक्‍त, नवी मुंबई 
यांच्यामार्फत) 

) निवडनस्ती (पोल-१०) 


AD 


AN 


o~ 
ae 


an 


S 9८ 
*->< YS TF TE *--  *-€ *- 


Ss 


पृष्ठ २ पैकी २ 


